RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष- ६, अंक - २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
सदस्य- सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून 

नगर विकास विभाग 

सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग, नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये 

क्रमांक नावि /प्र. छा. स./ प्रा. यो. नाशिक/ कलम २० (४)/मौजे लोहणेर , तालुका देवळा/ गट नंबर ९५९ व ९५८ (पै.)/ ८०८/ सन २०१७ . 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार 
नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनानेदिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर 
केली असून , ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत मौजे लोहणेर , तालुका देवळा, 
जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ९५९ व ९५८ ( पै.) मधील १०.०० हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) कालवा लाभक्षेत्रात ( शेती 
विभागात) समाविष्ट आहे ; 


___ आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ /प्र. क्र . ४९ / 
१५ / नवि - १३, दिनांक ६ मे २०१५ व शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र.क्र . ४९ /१५/ नवि - १३ , दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश 
दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून खालील अटींच्या अधीन राहून “ कालवा ” लाभक्षेत्राऐवजी ( शेती विभागऐवजी) “ रहिवास 
विभाग ” असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० , 
पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना 
सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे ज्यास “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) . 

( १) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जागेचा विकास करणे बंधनकारक राहील . 
( ३) विषयाधीन जागेस अर्जदार /विकसक यांनी स्वखर्चाने पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी . 


( वि ) एच - ३२५ 


( १) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


( ४) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना जमिनीचे 

विकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 


( ५) प्रस्तुत जमिनीचेविकसन करताना , प्रादेशिक योजनेकरिता लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार सोडावयाच्या 

१० टक्के सुविधा क्षेत्राव्यतिरिक्त ४००० चौ. मी . क्षेत्राचे “ प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण ” व तसेच २००० चौ. मी. क्षेत्राचे “ दुकान केंद्र” या 

सार्वजनिक सुविधा ठेवणेबंधनकारक राहील . 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचेकलम १५१, पोट - कलम ( १) अन्वये निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र.क्र . ४९ / १५ / नवि - १३ , 
दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २), २० ( ३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि / प्र. छा. स./ प्रा. यो. नाशिक / कलम- २० (३)/मौजे लोहणेर , तालुका देवळा/ गट नंबर ९५९ व ९५८ ( पै.)/ १३४२ , दिनांक १० ऑगस्ट 
२०१६ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व 
त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा 
केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला 


आहे . 


आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट - कलम ( ४) अन्वये उक्त 
फेरबदलास खालीलप्रमाणेमंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात 
येत आहे. 


उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 


नोंद 


नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे लोहणेर , तालुका देवळा येथील गट नंबर ९५९ व ९५८ (पै.) मधील १० . ०० 
हेक्टर क्षेत्राचा वापर , सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून कालवा लाभक्षेत्र ( शेती विभागऐवजी) “ रहिवास विभाग " 
असा बदलण्यात येत आहे. 


अटी 


( १) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , अर्जदार यांनी सदर जागेचा विकास करणे 

बंधनकारक राहील. 


( २) विषयाधीन जागेस अर्जदार / विकसक यांनी स्वखर्चाने पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी. 
(३) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना जमिनीचे 

विकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 


. 


( ४) प्रस्तुत जमिनीचे विकसन करताना, प्रादेशिक योजनेकरिता लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सोडावयाच्या 
___ १० टक्के सुविधा क्षेत्राव्यतिरिक्त ४००० चौ . मी . क्षेत्राचे “प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण ” व तसेच २००० चौ . मी . क्षेत्राचे “ दुकान केंद्र ” या 

सार्वजनिक सुविधा ठेवणे बंधनकारक राहील . 


( ७ ) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील -- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


३ 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
(ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 

( इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ६ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय ‘ भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 


वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 


( १ ) जिल्हाधिकारी, नाशिक 


( २) सहायक संचालक, नगररचना , नाशिक शाखा, नाशिक 


प्रस्तुत सूचना www. dtp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगररचना, 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २८ जून २०१७. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
___ No . NKDN/ P.S. C./ R. P. Nashik/ Sect. 20 (4)/ Mouze Lohner, taluka Deola / G. No. 959, 958 ( pt.)/ 808 / 
2017 . - Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 
21st June 2013 ( hereinafter referred to as “ the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act”) and has come into force 
with effect from 16th September 2013 and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring 
about 10 .00 hectares bearing Gat Nos. 959, 958 (Pt.) of Mouze Lohner , taluka Deola , district Nashik 
(hereinafter referred to as " the said area ”) is included in Canal Command Area (Agriculture Zone); 


and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and Resolution No. TPS- 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the 
said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the 
areas of Sanctioned Regional Plans and for thatpurpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ; 

and whereas , the “ Proposal Scrutiny Committee " constituted under the abovementioned Government 
Resolution is of the opinion that “ the said land’ shall be deleted from Canal Command Area (Agriculture 
Zone ) and to be included in "Residential Zone” , in accordance with the provisions of sub - section (2 ) of 
Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as " the proposed 
modification ”) . 


( 1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 
(2) It shallbe binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it . 


( 3 ) Applicant/ Developer shallmake necessary arrangements to provide water supply to the said 

land , at his own cost. 


(4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling 

while developing the said land . 


(5 ) While developing the said land it shall be binding to provide area admeasuring 4000 sq. mtrs . for 

" Primary School and Playground" and area admeasuring 2000 sq .mtrs . for " Shopping Centre" 
in addition to 10 per cent Amenity Space required as per Sanctioned Development Control 
Rules ofRegional Plan . 


and whereas , as per the provision of sub -section ( 1) of the Section 151 of the said Act, Government 
vide Notification No . TPS- 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers , under 
Section 20 (2 ), 20 ( 3) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ; 

and whereas, in accordance with the provisions of sub - section (3 ) of Section 20 of the said Act, Joint 
Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik vide Notice No . NKDN /P . S . C . /R . P . Nashik /Sect. 20 ( 3)/ 
Mouze Lohner, taluka Deola /G . No. 959, 958 (pt.)/ 1342 , dated 10th August 2016 has published , the notice 
regarding the proposed modification and Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik was 
authorized to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ; 

and whereas , the Appointed Officer has submitted his Report to the Member-Secretary also the 
Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , dated 2nd December 2016 accorded approval to this proposal 
and directed Member - Secretary to issue the final notification according to sub -section (4 ) of Section 20 , 
after payment of the premium by the Applicant. Accordingly , the Applicant has deposited the premium 
amount. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of Section 20 of the said Act, 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said modification and for 
that purpose amends the aforesaid Notification , dated 21st June , 2013 as follows . 

In the said Regional Plan , the followingnew entry shall be added after the last entry of the Schedule 
of Modifications. 


ENTRY 
In the Nashik District Sanctioned Revised Regional Plan , the allocation of the land admeasuring 
about 10 . 00 hectares bearing Gat Nos . 959, 958 ( Pt.) ofMouze Lohner, taluka Deola , district Nashik is 
changed from Canal Command Area (Agriculture Zone) to " Residential Zone" as shown on the plan , 
subject to the following conditions . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


५ 


CONDITIONS 


(1) It shall be binding to Applicant to develop the said land as per the guidelines mentioned in said 

GovernmentResolution and Annexure with it . 
( 2 ) Applicant / Developer shallmake necessary arrangements to provide water supply to the said 

land , at his own cost. 
(3 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling 

while developing the said land . 
(4 ) While developing the said land it shall be binding to provide area admeasuring 4000 sq. mtrs . for 

" Primary School and Playground" and area admeasuring 2000 sq . mtrs. for " Shopping Centre ” 
in addition to 10 per cent (Amenity Space ) required as per Sanctioned Development Control 
Rules ofRegional Plan . 


(5 ) It shall be binding to sale layout plot / flat of the said land as per table given below - - 


TABLE 


Corelation of layout plot / flat with development of basic infrastructure 
(A ) After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the total plots / flats 

shallbe permissible . 
( B ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total plots / flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( C ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the totalplots / flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( D ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total plots / flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 


( E ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per centof the total plots / flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
(6 ) If, the Group Housing Scheme is proposed in the layout, then Occupancy Certificate shallnotbe 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the land . 


In case of non -compliance , Layout Approval and Non -Agricultural permission shall liable to be 
cancelled . 

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
general public during office hours on allworking days at the following Offices – 

( 1) The Collector, Nashik . 
(2 ) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch , Nashik . 
This Notice is also available on website www .dtp .maharashtra .gov. in 

PRATIBHA BHADANE , 

Member - Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee 
and Joint Director of Town Planning, 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 28th June 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/ कार्या-२ / जमीन- ४/ २४१५८ / २०१७. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग -१, नाशिक विभाग यामध्ये दिनांक १४ जुलै 
२००५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रामध्ये याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या “ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी 
राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवाजिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा 
त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेली वन जमीन / पडिक जमीन 
(यात यानंतर जिचा “ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे . 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ (१९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे : 
( क ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 
( ख ) असे घोषित करतात की, महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
श्रीगोंदा तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा- पारनेर, उपविभाग, अहमदनगर यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

(ड ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११ , १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर , करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांची नियुक्ती करीत आहेत. 

अनुसूची 

जिल्हा अहमदनगर , तालुका श्रीगोंदा , गाव हिंगणी दुमाला 
गट क्षेत्र 

चतु : सीमा 
क्रमांक 
उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


पूर्व 


हे . आर 


४३८ पै. 


०४ ४७ 


गट नंबर ४८९/ ४ 


गट नंबर ४२९ 


गट नंबर ४३८ भाग 


गट नंबर ४२८ , 
४२० भाग . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

___ महेश झगडे, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २८ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


७ 


District Nashik 

No . RB /Desk - Il/Land-4 /24158 /2017 . - Whereas , the Commissioner of Nashik has , in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 (XVI of 1927 ) vide Maharashtra Government 
Gazette , Part 1 , suppliment dated 14th July 2005 , the Notification , Commissioner of Nashik , declared that 
the provisions of Chapter IV of “ Protected Forests ” of the said Act shall be applicable to the Forest Land / 
Waste Land which is not included in the “Reserved Forests" , butwhich is the property ofGovernment, or 
over which the Government has proprietary rights , or to the whole or any part of the Forest- Produce of 
which the Government is entitled , more specificallymentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said land") as a " Protected Forests ” ; 

and whereas , the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forests Act, 1927 (XVIof 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests ". 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act , 1927 (XVI of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department 
No. FLD - 1081/ F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . Vill of 1958 ) ] the 
Commissioner of Nashik hereby : - 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to " Protected Forest" of the said Act shall 

ceased to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests " . 
(c ) specifies the situation and limits of "Reserved Forests ” as per the Schedule appended hereto ; 

and 
(d ) appoints the Sub - Divisional Officer , Shrigonda- Parner , Sub - Division Ahmednagar, district 

Ahmednagar incharge of the Shrigonda taluka , to be the Forest SettlementOfficer to inquire into 
and determine the existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any 
person in or over any land comprised within the limits of the "Reserved Forests " , or in or over any 

Forest Produce , and to dealwith the same as provided in Chapter II of the said Act ; 
(e ) appoints the Collector, Ahmednagar to hear appeals from any Orders passed by the Forest 
Settlement Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 
District Ahmednagar, taluka Shrigonda , village Hingani Dumala 
Gat Area 

Boundaries 
No. 

North East South 

West 
- 2 

4 
H . A . 
438 Part 4 .47 Gat No. 489/4 Gat Nos. 428 , GatNo. 429 GatNo. 438 

420 Part. 

Part. 


1 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

MAHESH ZAGADE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 28th June 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक संकीर्ण- ११/ २०१४ / प्र. क्र . ७७/ अ- २/ एसआर -८८ - अ/ २०१६/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एमआयएस- ११/ २०१४ / 
प्र. क्र . ७७/ अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १० , ००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे भामलवाडी, तालुका रावेर येथील गट नंबर १९४/ १, १९४ / २, १९५, १९६ मधील 
काही क्षेत्र हतनूर प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसन गावठाणाकरिता संपादित होत असून यात सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या फैजपूर उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याचा उद्देश आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ मध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनी संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर 
किंवा वॉर्ड स्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांचेशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल . अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अमलात आणेल अशी 
तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम ( १) मध्ये करण्यात आली आहे; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेला उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग , फैजपूर याद्वारे असे अधिसूचित करतो 
की , बाधित क्षेत्रामध्ये निर्मलाई फाउंडेशन, सात्री, तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव यांच्याकडून भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रीतीने दिनांक १० जुलै २०१७ पासून सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 

अनुसूची 

जिल्हा जळगाव , तालुका रावेर , मौजे भामलवाडी 
भूमापन क्रमांक / अंदाजित क्षेत्र 

चतु :सीमा 
गट क्रमांक 

पश्चिम 

उत्तर 


दक्षिण 


हे . आर 
० ९९. ५ 


१९४/ १ 


१६३ 


१६३ 


१९५ 


१९२ , १९३ 


१९४/ २ 


० ९९. ५ 


३ 


१९५ 


१९२ , १९३ 


भामलवाडी ते 
खिर्डी रस्ता. 
भामलवाडी ते 
खिर्डी रस्ता. 
भामलवाडी ते 
खिर्डी रस्ता . 
भामलवाडी ते 
खिर्डी रस्ता. 


१९५ 


० ७८ 


१६२ 


१६२ 


१९६ 


१९४ 


१९४ 


१९६ 


३ ६२ 


१६१ , १६२ 


१९७ 


१९५ 


मनोज घोडे- पाटील , 
उपविभागीय अधिकारी, 
फैजपूर भाग, फैजपूर , 

जिल्हा जळगाव. 


फैजपूर , ५ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक संकीर्ण- ११ / २०१४/प्र. क्र . ७७/ अ -२/ एसआर-९५/ २०१६ / २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एमआयएस- ११/ २०१४ / 
प्र. क्र . ७७ / अ- २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १० , ००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 
____ आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे शिंगाडी , तालुका रावेर येथील गट नंबर १८९ , १९० , २२२ / १, २२३/१ , २३६ , 
२३७, २३८ मधील काही क्षेत्र हतनूर प्रकल्पा अंतर्गत पुनर्वसन गावठाणाकरिता संपादित होत असून यात सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या फैजपूर उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याचा 
उद्देश आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ मध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनी संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर 
किंवा वॉर्ड स्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांचेशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल. अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी 
तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) मध्ये करण्यात आली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेला उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग , फैजपूर याद्वारे असे अधिसूचित करतो 
की , बाधित क्षेत्रामध्ये निर्मलाई फाउंडेशन, सात्री , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव यांच्याकडून भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रीतीने दिनांक १० जुलै २०१७ पासून सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 


अनुसूची 


जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर , मौजे शिंगाडी 
अंदाजित क्षेत्र 

पश्चिम 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


चतु : सीमा 


उत्तर 


दक्षिण 


Fr 


६ 


hai 


१८९ 


० 


१८८ 


२२२ 


१९१, १९४ , १९० 
१९१, १९४ 


० 


१८८ 
१८९, १८८ 
२२२ 


२२२ 
२२३ 


१८६, १८८ 

१८९ 
२२२ 
२२२ 


० 


२२१ 


० 


२२१ 


१९० 
२२२/ १ 
२२३/ १ 
२३६ 
२३७ 
२३८ 


० 


२२३ 


२३७ 


५, ४ 


२२४ 


२३१ 


० 


२३६ 
२३७ 


० 


२ , ४ 


२३१ 


मनोज घोडे- पाटील , 
उपविभागीय अधिकारी, 
फैजपूर भाग, फैजपूर , 

जिल्हा जळगाव . 


फैजपूर , ५ जुलै २०१७. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
जिल्हा जळगाव 


क्रमांक संकीर्ण - ११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ - २/ एसआर- ८८/ २०१६ / २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक एमआयएस- ११/ २०१४ / 
प्र . क्र . ७७/ अ- २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १० , ००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे निंभोरा सिम , तालुका रावेर येथील गट नंबर १६८ मधील काही क्षेत्र हतनूर 
प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसन गावठाणाकरिता संपादित होत असून यात सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन 
करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या फैजपूर उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ मध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनसाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर 
किंवा वॉर्ड स्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांचेशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल . अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी 
तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम ( १) मध्ये करण्यात आली आहे . 

___ त्याअर्थी, आता, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेला उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग, फैजपूर याद्वारे असे अधिसूचित करतो 
की , बाधित क्षेत्रामध्ये निर्मलाई फाउंडेशन , सात्री, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांच्याकडून भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रीतीने दिनांक १० जुलै २०१७ पासून सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 

अनुसूची 

जिल्हा जळगाव , तालुका रावेर , मौजे निंभोरा सिम 
भूमापन क्रमांक / अंदाजित क्षेत्र 

चतु : सीमा 
गट क्रमांक 

पश्चिम उत्तर 

दक्षिण 


___ १६८ 


हे . आर 
२ ०६ 


१६८ 


२०६ 


१६५ 


गावठाण 


गावठाण 


१६७, १६६ 


१६७, १६६ 


१६३ 


१६३ 


मनोज घोडे-पाटील , 
उपविभागीय अधिकारी, 
फैजपूर भाग , फैजपूर , 

जिल्हा जळगाव . 


फैजपूर , ५ जुलै २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


११ 


Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981, Certified under that 
Smt. S . V . Phulbandhe would have continued to 
officiate in the post of Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , FirstClass, Manmad -City , 
if she had not proceeded on leave for the period 
from 19th April 2017 to 29th April 2017 . 
Nashik , 1st April 2017 . 


Order 


BY I/ C DISTRICT JUDGE - 2 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST /2504 /2017. - Earned Leave for four (4 ) 
days from 10th April 2017 to 13th April 2017 
prefixing Sunday falling on 9th April 2017 with 
permission to leave headquarter with effect from 
8th April 2017 after office hours to 14th April 2017 
before office hours is hereby granted as Smt. K . 
M . Pingle , 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 

Charge during the absence of Smt. K . M . Pingle , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik remained with Shri. 
J. B . Goyal, 7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate, First Class ,Nashik . 

Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rules, 1981, Certified that Smt. K . 
M . Pingle would have continued to officiate in the 
post of 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik if she had 
not proceeded on leave for the period from 10th 
April 2017 to 13th April 2017 . 
Nashik , 6th April 2017 . 


No . EST/ 2376 /2017 . - Commuted Leave for five 
(5 ) days from 25th March 2017 to 29th March 2017 
is hereby granted as an Ex post facto sanction to 
Shri. P . C . Ramdin , Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Sinnar. 

Certified under Note 2 below Rule 39 (2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981, Shri. 
P . C . Ramdin would have continued to officiate in 
the post of Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Sinnar if he had 
not proceeded on leave for the period from 25th 
March 2017 to 29th March 2017 . 

Charge during the absence of Shri. P. C .Ramdin , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar remain with Shri. 
V . S . Wagh , 2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Sinnar. 

N . B . BHOS , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 3rd April 2017 . 


Order 
No. EST/2344 /2017 .- The District Judge- 2 and 
Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to 
pass the following order. 

Commuted Leave for eleven (11) days from 19th 
April 2017 to 29th April 2017 suffixing holidays falling 
on 30th April 2017 and 1st May 2017 with 
permission to leave headquarters with effect from 
18th April 2017 after office hours to 2nd May 2017 
before office hours for attending Vipassana 
Mediation Course at Igatpuri, district Nashik is 
hereby granted to Smt. S. V . Phulbandhe , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class, Manmad -City, district Nashik . 

Charge during the absence of Smt. S . V . 
Phulbandhe, Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Manmad - City 
remain with Shri. V. A . Tekwani, JudicialMagistrate , 
First Class (Railways ), Manmad, District Nashik . 


Order 
No. EST/2377 /2017 . - Earned Leave for six (6 ) 
days from 10th April 2017 to 15th April 2017 prefixing 
holidays falling on 8th April 2017 and 9th April 2017 
and suffixing Sunday falling on 16th April 2017 with 
permission to leave headquarters with effect from 
8th April 2017 after office hours to 17th April 2017 
before office hours is hereby granted to Shri. R . S . 
Ghatpande , District Judge -3 and Additional 
Sessions Judge , Niphad . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


Charge during the absence of Shri . R . S . 
Ghatpande , District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Niphad remain with Shri. A . J. 
Mantri, District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge, Niphad . 

Certified under Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, 
Shri. R . S . Ghatpande would have continued to 
officiate in the post of District Judge - 3 and Additional 


Sessions Judge , Niphad if he had not proceeded 
on leave for the period from 10th April 2017 to 15th 
April 2017 

N . B . BHOS , 
1/c. District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 
Nashik , 3rd April 2017 . 


BY DISTRICT JUDGE - 2 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE , NASHIK 

Order 
No. EST/2272 /2017 .- The District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Smt. K . M . Pingle , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Ex post facto sanction to the Commuted 
Leave for four ( 4 ) days from 21st March 2017 
to 24th March 2017 . Casual leave on 21st 
March 2017 is hereby cancelled . 


Shri. M . R . Satav, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 30th 
March 2017 to 1st April 2017 suffixing Sunday 
falling on 2nd April 2017 with permission to 
leave headquarters with effect from 29th 
March 2017 after office hours to 3rd April 2017 
before office hours . 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave 
during the above period . 

( II) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom Charge is 
kept during the Leave period in 

addition to their own duties . 


3 


Shri. A . S . Tekale , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 


Smt. K . M . Pingle , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Nashik 
Shri . M . R . Satav, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 
Pimpalgaon . 


Shri. V. C . Gawai, 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Pimpalgaon . 


N . B . BHOS, 

District Judge -2 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 30th March 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


१३ 


Order 
No. EST /2205 /2017. - The District Judge -2 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


1 


Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate, First Class , 
Malegaon . 


Ex post facto sanction to the Commuted 
Leave for twelve ( 12 ) days from 4th March 
2017 to 15th March 2017 with permission to 
leave headquarters . 
Earned Leave for six (6 ) days from 16th March 
2017 to 21st March 2017 with permission to 
leave headquarters . 


Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate, First Class , 
Malegaon . 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave 
during the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom Charge is 

kept during the Leave period in 

addition to their own duties . 


2 


Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class, 
Malegaon . 


Shri. A . R . Yadav, 
4th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Malegaon . 


Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Shri. A . R . Yadav , 
4th Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Malegaon . 


N . B . BHOS , 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 27th March 2017 . 


Order 
No . EST/2731/2017 .- The District Judge -1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


Shri . A . M . Shah , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Ex post facto sanction to the Commuted 
Leave for two (2 ) days on 6th April 2017 and 
7th April 2017 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


2 


Shri. A . R . Yadav, 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate, First Class , 
Malegaon . 


Ex post facto sanction to the Commuted 
Leave for two ( 2 ) days on 14th March 2017 
and 15th March 2017 prefixing holiday falling 
on 13th March 2017 . 


3 


Shri. A . R . Yadav, 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Ex post facto sanction to the Commuted 
Leave for one (1 ) day i.e . 18th March 2017 . 


Smt. S . V . Inamdar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , 
Dindori. 


Ex post facto sanction to the Earned Leave 
for two (2) days from 5th April 2017 and 6th 
April 2017 prefixing holiday falling on 4th April 
2017 with permission to leave headquarter 
with effect from 4th April 2017 to 6th April 2017 . 


Smt. P . R . Dandekar, 
Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Nandgaon . 


Ex post facto sanction to the Commuted 
Leave for three (3 ) days from 5th April 2017 to 
7th April 2017 . 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom Charge is 
kept during the Leave period in 

addition to their own duties . 


Shri . A . M . Shah , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Shri. A . S . Tekale , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik. 


Shri. A . R . Yadav, 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Shri. A . B . Marlecha , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon along with 
the additional charge of the Court of 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


Shri . A . R . Yadav, 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Malegaon . 


Shri . A . H . Baig , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Malegaon . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


१५ 


Smt. G . S . Bora , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Dindori. 


5 


Smt. S . V . Inamdar , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Dindori . 
Smt. P. R . Dandekar, 
Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class , 
Nandgaon . 


Smt. S . V . Phulbandhe , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Manmad - City . 


N . B . BHOS , 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 12th April 2017 . 


Order 
No . EST /2434 /2017 .- The District Judge- 2 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


Shri. A . B . Marlecha , 

Earned Leave for three (3 ) days from 5th April 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 

2017 to 7th April 2017 prefixing holiday falling 
and JudicialMagistrate, First Class , 

on 4th April 2017 and suffixing holidays falling 
Malegaon . 

on 8th April 2017 and 9th April 2017 with 
permission to leave headquarters with effct 
from 3rd April 2017 after office hours to 10th 

April 2017 before office hours . 
Shri. S . M . Godase , 

Earned Leave for three (3 ) days from 5th April 
Civil Judge , Junior Division and 

2017 to 7th April 2017 prefixing holiday falling 
JudicialMagistrate , First Class , 

on 4th April 2017 and suffixing holidays falling 
Satana. 

on 8th April 2017 and 9th April 2017 with 
permission to leave headquarters with effect 
from 3rd April 2017 after office hours to 10th 

April 2017 before office hours . 
On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts, had they not proceeded on Leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom Charge is 

kept during the Leave period in 

addition to their own duties. 


Shri. A . H . Baig , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Malegaon . 


Shri. A . B . Marlecha , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Malegaon . 
Shri . S . M . Godase , 
Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Satana. 


Shri. P. G . Tapadiya , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana . 


N . B . BHOS , 

District Judge -2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 5th April 2017 


9€ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


Order 
No . EST/ 1986 / 2017 – The District Judge - 2 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Smt. S . V. Inamdar, 

Earned Leave for five ( 5 ) days from 20th 
Joint Civil Judge, Junior Division and 

March 2017 to 24th March 2017 prefixing 
JudicialMagistrate , First Class , 

Sunday falling on 19th March 2017 and 
Dindori. 

suffixing holidays falling on 25th March 2017 

and 26th March 2017 . 
Smt. S . N . Shinde , 

Ex post facto sanction to the Commuted 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

Leave for twelve ( 12) days from 27th February 
Judicial Magistrate , First Class , Yeola . 

2017 to 10th March 2017 prefixing holidays 
falling on 24th February 2017 to 26th February 
2017 with permission to leave headquarters 
with effect from 23rd February 2017 after office 

hours to 10th March 2017 after office hours. 
Shri. P . C . Ramdin , 

Extension of Earned Leave for four (4 ) days 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

from 17th March 2017 to 20th March 2017 is 
JudicialMagistrate , First Class , 

hereby granted in continuation of Earned leave 
Sinnar. 

from 14th March 2017 to 16th March 2017 

previously granted . 
On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts, had they not proceeded on Leave 
during the above period . 

( II) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom Charge is 
kept during the Leave period in 

addition to their own duties. 


2 


Smt. S . V . Inamdar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Dindori. 


Smt. S . N . Shinde , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Yeola . 


Shri. D . J. Endait , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori aliong with 
the additional charge of the Court of Smt. G . 
S . Bora , 2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Dindori. 
Shri. N . N . Chintamani, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Yeola with 
effect from 23rd February 2017 after office 
hours to 27th February 2017 before office 
hours and with Smt. A . R . Rahane , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Yeola with effect from 
27th February 2017 before office hours to 
10th March 2017 after office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


१७ 


Shri . P . C . Ramdin , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Sinnar. 


Shri . V . S . Wagh , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Sinnar. 


Urmila Joshi-Phalke , 

1/c . District Judge -2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 17th March 2017 . 


Order 
No. EST/ 1897 /2017 . - The District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


Smt. K . M . Pingle , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Ex post facto sanction to the Extension of 
Earned Leave for three ( 3 ) days from 
8th March 2017 to 10th March 2017 is hereby 
granted in continuation of Earned leave from 
4th March 2017 to 7th March 2017 previously 
granted . 


Smt. S . N . Ratkanthwar- Jawadwar, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Sinnar. 


Ex post facto sanction to the Commuted 
Leave for two ( 2 ) days i. e . on 9th March 2017 
and 10th March 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 8th March 2017 
after office hours to 11th March 2017 before 
office hours . 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave 
during the above period . 

(II) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom Charge is 
kept during the Leave period in 

addition to their own duties . 


2 


Smt. K . M . Pingle , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Shri. A . S . Tekale , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 


Smt. S . N . Ratkanthwar- Jawadwar, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Sinnar. 


Shri. P . C . Ramdin , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar. 


Urmila Joshi-Phalke , 

l/c . District Judge -2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 15th March 2017 . 


9C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


Order 


No. EST /2010 /2017 . - The District Judge -2 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


Smt. M . R . Yadav, 

Ex post facto sanction to the Commuted 
Joint Civil Judge, Junior Division and 

Leave for three (3 ) days from 14th March 2017 
JudicialMagistrate , First Class , 

to 16th March 2017 . 
Nashik -Road. 
Smt. M . R . Dhanorkar, 

Earned Leave for four ( 4 ) days from 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 29th March 2017 to 1st April 2017 prefixing 
and JudicialMagistrate , First Class , 

holiday falling on 28th March 2017 and suffixing 
Niphad . 

Sunday falling on 2nd April 2017 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 27th March 2017 after office hours to 

3rd April 2017 before office hours . 
Smt. P . R . Dandekar, 

Earned Leave for three ( 3 ) days from 
Civil Judge , Junior Division and 

29th March 2017 to 31stMarch 2017 prefixing 
JudicialMagistrate , First Class , 

holiday falling on 28th March 2017 with 
Nandgaon . 

permission to leave headquarter with effect 
from 27th March 2017 after office hours to 

1stApril 2017 before office hours . 
On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom Charge is 
kept during the Leave period in 

addition to their own duties . 


Smt. M . R . Yadav , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik -Road . 


Shri. R . M . Kapate , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik -Road along 
with the additional charge of the Court of Shri. 
A . D . Waman , 2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class, 
Nashik -Road on 16th March 2017 i. e . second 
sessions . 
Smt. K . P . R . S . Rathore , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Niphad . 


Smt. M . R . Dhanorkar , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Niphad . 


3 


Smt. P . R . Dandekar, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nandgaon . 


Smt. S . V . Phulbandhe , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Manmad - City . 


Urmila Joshi-Phalke , 

1/c . District Judge- 2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 18th March 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


१९ 


तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे . - (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ क, ब 


( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ (३) ( क ) 
( ३ ) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्र . रासनिप्रा/ तालुका -प्रभाग सनि आदेश/ ५५०/ 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, श्री बालाजी सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , तळोदा, तालुका तळोदा , 

जिल्हा नंदुरबार यांचेकडील अविरोध निकालपत्र, दिनांक ३ मार्च २०१७. 


अधिसूचना 
क्रमांक आस्था/निवडणूक/ श्री बालाजी सु.बे./ अधिसूचना /२५३/ सन २०१७ . - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, श्री बालाजी सुशिक्षित 
बेरोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , तळोदा, तालुका तळोदा, जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची 
संचालक मंडळाची सन २०१६-१७ ते सन २०२०-२१ या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २ मार्च२०१७ रोजी बिनविरोध झालेली असून , 
तसा निकाल वाचावे क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे . 


__ आणि ज्याअर्थी, श्री बालाजी सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , तळोदा, तालुका तळोदा, जिल्हा नंदुरबार या 
संस्थेचे कार्यकारी मंडळ हे ९ सदस्यांचे असून ५ सदस्य बिनविरोध निवडून आलेले आहेत . 

__ आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी श्री बालाजी सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , तळोदा, तालुका 
तळोदा , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २ मार्च २०१७ रोजी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी श्री बालाजी सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , तळोदा , तालुका 
तळोदा, जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक ३ मार्च २०१७ 
रोजी कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक ३ मार्च २०१७ रोजी प्राप्त झालेले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ क , ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ 
मधील नियम क्रमांक ७५ (३) ( क) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक 
रासनिप्रा /तालुका-प्रभाग सनि आदेश / ५५० / सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, जे. जी . बारी , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तळोदा, तालुका तळोदा , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , श्री 
बालाजी सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , तळोदा , तालुका तळोदा , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद 
मतदारसंघातून कार्यकारी मंडळावरील मतदारसंघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
खालील नमूद उमेदवार त्या - त्या मतदारसंघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 

परिशिष्ट 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदारसंघ 


पत्ता 


श्री. मराठे गणेश परशराम 


सर्वसाधारण 


श्री . मराठे मोहन परशराम 


सर्वसाधारण 


श्री . साळुखे हरीष नरेंद्र 


सर्वसाधारण 


मुक्काम पोस्ट तळोदा, तालुका तळोदा 
मुक्काम पोस्ट तळोदा, तालुका तळोदा 
मुक्काम पोस्ट तळोदा , तालुका तळोदा 
मुक्काम पोस्ट तळोदा , तालुका तळोदा 
रिक्त 


श्री . गाढे राजु गुलाब 


सर्वसाधारण 


रिक्त पद 


अनुसूचित जाती / जमाती सदस्य 


सौ . मराठे यमुनाबाई मोहन 


महिला राखीव 


मुक्काम पोस्ट तळोदा, तालुका तळोदा 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदार संघ 


पत्ता 


रिक्त 


रिक्त पद 
रिक्त पद 


रिक्त 


महिला राखीव 
इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा 
विशेष मागासप्रवर्ग. 


रिक्त पद 


रिक्त 


जे . बी. बारी, 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तळोदा , 

जिल्हा नंदुरबार . 


नंदुरबार , ८ मार्च २०१७. 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. - ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे - १ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६(२), 

दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५/प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी - ४/ ना. पत / क. १५६ / 

प्रशिक्षण ५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक ना . पत / डी -४/पतसंस्था/ का . क . 

१५६/ ११, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ चे आदेश . 
( ६ ) अध्यक्ष, अवसायक मंडळ, श्री . पी . के. अण्णा पाटील जनता सहकारीबँक मर्यादित , नंदुरबार ( अवसायनात ) यांचेदिनांक ११ मार्च 

२०१७, बँकेचा दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा अवसायक मंडळ सभेतील संमत ठराव क्रमांक १६ . 


आदेश 


क्रमांक वि -२ /बँक/ नंदुरबार / पीके/ क. १५६ / अ. प्र./१७५० / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मिलींद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशाद्वारे श्री . पी . के . 
अण्णा पाटील जनता सहकारी बँक मर्यादित , नंदुरबार ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती अधिकारक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


३ 


४ 


नाशिक विभाग 


श्री . सुकलाल चौधरी 
श्री . भालचंद्र पाटील 
श्री . गणेश पाटील 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


नाशिक विभाग 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक विभाग 


श्री . काशिनाथ वाघ 


वसुली अधिकारी 


नाशिक विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


२१ 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी 

संस्था यांचेकार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे , त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 
अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी. 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( ५) 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “वसुली अधिकारी, - ---------- सहकारी बँक ” असा फलक लावता 

येऊ शकेल . 


( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदारांच्या/ जामीनदारांच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

मिलिंद भालेराव , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ३१ मार्च २०१७. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

अतिरिक्त कार्यभार श्री . एच. यु. बघेले, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. आर. डी . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
__ आदेश 

न्यायाधीश, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १२१/ सन २०१७. - श्री. एम. ए. पठाण, सहदिवाणी 

गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक १० एप्रिल २०१७ ते 

अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
दिनांक १३ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ८ एप्रिल २०१७ रोजीचे 

अहमदनगर , १७ एप्रिल २०१७ . 
लोकअदालतीनंतर ते दिनांक १५ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

आदेश 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . ए. पठाण यांना सहदिवाणी 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६ / सन २०१६. - श्री. एच. एम. देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांना या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 

न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 

२ मे २०१७ ते दिनांक ४ मे २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 

रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे . 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
श्री . एम. ए. पठाण , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर 

__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. एच. एम . देशपांडे यांना जिल्हा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 

न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
श्रीमती पी. एन. कोकाटे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
__ श्री . एम . ए. पठाण, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर । पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते ठेवण्यात येत आहे . 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 

___ श्री . एच. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
काम करीत राहिले असते. 

न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
अहमदनगर , ७ एप्रिल २०१७ . 

पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. आर. एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ५ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
आदेश 

श्री. एच. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र 

न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०० / सन २०१७. - श्री . आर. डी . पाटील , 

गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची दिनांक 

अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
१९ एप्रिल २०१७ ते दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 

अहमदनगर, २ मे २०१७. 
दिनांक १८ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२४ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

आदेश 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२/ सन २०१७. - श्री . जि . एल . गांधी, जिल्हा 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. डी . पाटील यांना जिल्हा 

न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 

१९ एप्रिल २०१७ ते दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 

४ दिवसांची अर्जित रजा म्हणून याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 

दिनांक १८ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 

२४ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
येत आहे. 

परवानगी देण्यात येत आहे. 
श्री . आर. डी. पाटील, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जि . एल. गांधी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 

न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


२३ 


करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्री. जि . एल . गांधी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . जि . एल. गांधी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १७ एप्रिल २०१७. 


जाए . 


४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक ८ एप्रिल २०१७ रोजीचे राष्ट्रीय लोकअदालतीनंतर ते दिनांक 
१५ एप्रिल २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. व्ही .माने यांना जिल्हा न्यायाधीश - २ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
___ श्री. एस . व्ही.माने, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एच. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- 3 व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एस. व्ही .माने, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ६ एप्रिल २०१७ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११/ सन २०१७. - श्री . एस. एम. भगत , जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांना दिनांक 
२४ एप्रिल २०१७ ते २६ एप्रिल २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२४ एप्रिल २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
२६ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळ संपेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस . एम . भगत यांना जिल्हा न्यायाधीश- १ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री. एस. एम. भगत, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . जे. एल . गांधी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

श्री. एस. एम . भगत, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २४ एप्रिल २०१७ . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ९८ / सन २०१७ . - श्री. एस . व्ही. माने, जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
१७ एप्रिल २०१७ ते दिनांक २९ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण 
१३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक १५ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मे 
२०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस . व्ही .माने यांना जिल्हा न्यायाधीश - २ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एस. व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . जी . इनामदार, जिल्हा न्यायाधीश - ७ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एस . व्ही. माने , जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/९८ / सन २०१७ . - श्री . एस. व्ही . माने , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
१० एप्रिल २०१७ ते दिनांक १३ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण 


___ अहमदनगर , १२ एप्रिल २०१७. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


आदेश 


श्री . के. एम. कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती व्ही . बी . पारगावकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . के. एम . कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , २४ एप्रिल २०१७. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९९/ सन २०१७. - श्री . ए. एल . टिकले , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा यांची दिनांक 
२७ एप्रिल २०१७ ते दिनांक २९ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २६ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मे 
२०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एल. टिकले यांना जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . ए. एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
न्यायीक कार्यभार श्री . आर. डी . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . पी . 
व्ही . बुलबुले, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवणेत 
येत आहे. 
__ श्री. ए. एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीकांत द. कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ५४ / सन २०१७ .- श्री. एस. व्ही . देशमुख, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक १७ एप्रिल 
२०१७ ते दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण ६ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १६ एप्रिल २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ एप्रिल २०१७ रोजीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . व्ही . देशमुख यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . एस . व्ही . देशमुख, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एम . व्ही . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एस . व्ही. देशमुख, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ११ एप्रिल २०१७. 


अहमदनगर , २५ एप्रिल २०१७ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९६/ सन २०१६. - श्री . के . एम. कार्यगुडे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २७ एप्रिल 
२०१७ ते दिनांक २९ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २६ एप्रिल २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मे २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . के. एम . कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , । 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५४/ सन २०१७. - श्री . एस. व्ही . देशमुख , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक २ मे 
२०१७ ते दिनांक ४ मे २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३० एप्रिल २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ मे २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


२५ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . व्ही . देशमुख यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री. एस . व्ही. देशमुख, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एम . व्ही. चव्हाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. एस . व्ही . देशमुख, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, २७ एप्रिल २०१७. 


२०१७ ते दिनांक ११ मे २०१७ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के . कारंडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
___ श्रीमती एस . के . कारंडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती व्ही . जे. कोरे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . के. कारंडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , २२ मे २०१७ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २८ / सन २०१७. - श्री. व्ही . ए. पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक १० एप्रिल २०१७ ते 
दिनांक १२ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ८ एप्रिल २०१७ रोजीचे 
लोकअदालतनंतर ते दिनांक १३ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . ए. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश, । 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . व्ही. ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव । 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए . पी . मोहिते, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही. ए . पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २४ / सन २०१७. - श्री. एस. एस . देशपांडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१९ एप्रिल २०१७ ते दिनांक २१ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक 
१८ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ एप्रिल 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री. एस. एस . देशपांडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री. एस . एस. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती के. के . शाह , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . एस. एस . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १५ एप्रिल २०१७ . 


अहमदनगर , ७ एप्रिल २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४८ / सन २०१७. - श्रीमती एस . के. कारंडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांना दिनांक ८ मे 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


आदेश 


श्री . बी . एन. चिकणे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, १७ एप्रिल २०१७. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ३१ / सन २०१७.- श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक ५ एप्रिल २०१७ 
ते दिनांक ७ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ४ एप्रिल २०१७ रोजी 
सकाळपासून ते दिनांक ८ एप्रिल २०१७ रोजीचे राष्ट्रीय लोकअदालतचे 
वेळेपूर्वीपर्यंत व दिनांक ८ एप्रिल २०१७ रोजीचे राष्ट्रीय लोकअदालतचे 
वेळेनंतर ते दिनांक १० एप्रिल २०१७ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्रीमती बी बी पारगांवकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती व्ही . बी. पारगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . के. एम. कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ६ एप्रिल २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३९ / सन २०१७. - श्रीमती ए. आर. नागोरी , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१७ एप्रिल २०१७ ते दिनांक १९ एप्रिल २०१७ रोजीची ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १५ एप्रिल 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० एप्रिल २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्रीमती ए. आर . नागोरी यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती ए. आर. नागोरी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस. पी. नलगे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती ए. आर. नागोरी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १३ एप्रिल २०१७. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११२/ सन २०१७. - श्री. बी . एन. चिकणे , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१८ एप्रिल २०१७ ते दिनांक २० एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक 
१७ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ एप्रिल 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . बी . एन . चिकणे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . बी . एन. चिकणे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर. व्ही . मोहिते , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४० / सन २०१७. - श्रीमती के . एस . नावंदर , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२७ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ६ मे २०१७ रोजीची एकूण १० दिवसांची 

अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस. नावंदर यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत श्रीमती के . एस . 
नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


२७ 


आदेश 


श्रीमती के. एस . नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी. एन. ढाणे , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. एस . नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , २७ एप्रिल २०१७. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २१ / सन २०१७ . - श्री . एस. एस . जगताप , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर यांची दिनांक २३ मे २०१७ ते 
दिनांक २५ मे २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . जगताप यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . एस . जगताप, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
आर. व्ही . मोहिते, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . एस. एस . जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , २२ मे २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४० / सन २०१७. - श्रीमती के. एस . नावंदर , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
६ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ९ मे २०१७ रोजीची एकूण ३३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस. नावंदर यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत श्रीमती के . एस. 
नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. एस . नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी. एन. ढाणे, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. एस. नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २१/ सन २०१७. - श्री . एस . एस . जगताप , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांची दिनांक २५ एप्रिल २०१७ ते 
दिनांक २८ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस . जगताप यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एस . एस . जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
पी . पी . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एस. एस. जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

सौ . सु. कि . केवले, 

जिल्हा न्यायाधीश- १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर. 
अहमदनगर , २५ एप्रिल २०१७ . 


अहमदनगर , ६ एप्रिल २०१७. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ४० / सन २०१७. - श्रीमती के. एस . नावंदर , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१७ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ९ मे २०१७ रोजीची एकूण २३ दिवसांची 
मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , १७ एप्रिल २०१७ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, 

१९६३ चे कलम ३ अन्वये. 


अधिसूचना 


३ 


क्रमांक पणन-१/ कृउबास / घोटी बु ।।/ शेतमालनियमन/ कलम ३ / 
अधिसूचना/ २४५०/ सन २०१७. -महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व 
विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम ३ अन्वये कृषी उत्पन्न बाजार 
समिती, घोटी बु ।।, तालुका इगतपुरी , जिल्हा नाशिक या बाजार समितीने 
तिच्या कार्यक्षेत्रात यापूर्वी नियमन करण्यात आलेल्या शेतमालाव्यतिरिक्त 
गूळ व गूळ पावडर या शेतमालाचेनियमन करण्याची विनंती या 
कार्यालयाकडे केलेली आहे . 


महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , 
१९६३ चे कलम ३ अन्वयेचे अधिकार महाराष्ट्र शासन कृषी व सहकार 
विभाग , अधिसूचना क्रमांक एपीएम - २०८१/ ३६३४०/ ४४०/११- स , दिनांक 
५ सप्टेंबर १९८१ अन्वये जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , नीलकंठ करे, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार 
समिती , घोटी बु।।, तालुका इगतपुरी , जिल्हा नाशिक या बाजार समितीने 
तिच्या कार्यक्षेत्रात यापूर्वीनियमन करण्यात आलेल्या शेतमालाव्यतिरिक्त 
गूळ व गूळ पावडर इत्यादी शेतमाल नियमन करण्याचे प्रस्तावित करीत 
आहे. 


महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , 
१९६३ चे कलम ४ अन्वये. 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक पणन- १/ कृउबास/ घोटी बु./ शेतमालनियमन/ कलम ४ / अंतिम 
अधिसूचना / प्रसिद्ध/ ३२०९/ सन २०१७. - महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन 
(विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ३ अन्वये कृषी 
उत्पन्न बाजार समिती, घोटी बु । ।, तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक 
या बाजार समितीने तिच्या कार्यक्षेत्रात यापूर्वी नियमन करण्यात आलेल्या 
शेतमालाव्यतिरिक्त भात (तांदूळ , कणी), तूर , उडीद , मूग , वाटाणा, 
हरभरा ( चना) या शेतमालाचेनियमन करणेबाबत या कार्यालयाचेप्राथमिक 
अधिसूचना क्रमांक २१५८/ पणन -१/ कृउबास घोटी बु ./ शेतमालनियमन / 
कलम ३ / अधिसूचना/ सन २०१७, दिनांक २९ एप्रिल २०१७ अन्वये प्रस्तावित 
केले होते. 
___ या कार्यालयाकडील उक्त कलम ३ च्या अधिसूचनेन्वये कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती , घोटी बु ।।., तालुका इगतपुरी , जिल्हा नाशिक या 
बाजार समितीने तिच्या कार्यक्षेत्रात यापूर्वीनियमन करण्यात आलेल्या 
शेतमालाव्यतिरिक्त भात ( तांदूळ, कणी), तूर , उडीद, मूग, वाटाणा , 
हरभरा( चना ) या शेतमालाचे नियमन करणेबाबत हरकती मागविण्यात 
आलेल्या आहेत. प्रस्तुत अधिसूचना दिनांक ४ मे २०१७ रोजीचे दैनिक 
पुण्यनगरी या स्थानिक वृत्तपत्रात तसेच दिनांक २९ मे २०१७ रोजीचे 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली आहे. अधिसूचनेत नमूद 
विहित कालावधीत या कार्यालयाकडे एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही. 

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , 
१९६३ चे कलम ४ अंतर्गत महाराष्ट्र शासन कृषी व सहकार विभाग , 
अधिसूचना क्रमांक एपीएम -२०८१/ ३६३४०/ ४४० / ११- स, दिनांक ५ सप्टेंबर 
१९८१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, 
घोटी बु। ।, तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक या बाजार समितीने तिच्या 
कार्यक्षेत्रात यापूर्वी नियमन करण्यात आलेल्या शेतमालाव्यतिरिक्त भात 
( तांदूळ, कणी), तूर, उडीद , मूग , वाटाणा, हरभरा ( चना) या शेतमालाचे 
नियमन केल्याचे घोषित करीत आहे. 


उक्त प्रकरणी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसाचे आत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, नाशिक , सहकार संकुल , सारडा सर्कल , नॅशनल उर्दू 
हायस्कूलजवळ, नाशिक यांचेकडे हरकती अगर सूचना पाठवाव्यात . 
त्यानंतर आलेल्या सूचना अगर हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

नीलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


नीलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


नाशिक , २९ मे २०१७. 


नाशिक , ३० जून २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


